RNI No. MAHBIL /2009/31733 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार-अ 


वर्ष ८, अंक ११४] सोमवार, डिसेंबर ५, २०२२/अग्रहायण ९४, शके १९४४ [पृष्ठे ६, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक २३७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


गृह विभाग 


मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ डिसेंबर २०२२. 


अधिसूचना 


मोटार वाहन अधिनियम, १९८८. 


क्रमांक एमव्हीडी ०४२२/प्र.क्र.८२/परि-२.--ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, शासकीय अधिसूचना, गृह विभाग क्रमांक एमव्हीआर 
०२१५/प्र. क्र.१०२/परि-२, दिनांक १३ मे, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “उक्त अधिसूचना” असा केला आहे) अनुसार राज्य रस्ता 
सुरक्षा परिषद व प्रत्येक जिल्हाकरिता जिल्हा रस्ता सुरक्षा समिती पुनर्गठीत केली आहे; 


आणि ज्याअर्थी, रस्ता सुरक्षेवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने राज्यांना व संघ राज्यक्षेत्रांना जिल्हा रस्ता सुरक्षा समित्या गठीत 
करण्याचे निदेश दिले आहेत, मोटार वाहन अधिनियम, १९८८(१९८८ चा ५९) याच्या कलम २१५ च्या पोट-कलम (३) अन्वये तरतुदींचे 
अनुपालन करण्याकरिता शक्‍य असेल त्याप्रमाणे एकरूप संरचना ठेवण्याकरिता सर्व राज्यांना व संघराज्य क्षेत्र यांना अनुपालनासाठी 
विनियामक संरचनेचे निदेश दिले आहेत; 


आणि ज्याअर्थी, रस्ता सुरक्षेवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीचे निदेश लक्षात घेता, उक्त अधिसूचनेत सुधारणा करणे महाराष्ट्र 
शासनास इष्ट वाटते; 


त्याअर्थी आता, मोटार वाहन अधिनियम, १९८८(१९८८ चा ५९) याच्या कलम २१५ च्या पोट-कलम (२) व (३) ह्वारे प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे शासकीय अधिसूचना गृह विभाग क्रमांक एमव्हीआर ०२१५/प्र.क्र. १०१/ 
परि-२, दिनांक १३ मे, २०१५ यामध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे :-- 


(१) 
भाग चार-अ-२३७-१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ५, २०२२/अग्रहायण 2%, शके १९९डड 
उक्त अधिसूचनेतील, 


(एक) खंड “(क)” याला त्याचा उपखंड (क ) असा पुन्हा क्रमांक देण्यात येईल आणि अशाप्रकारे पुन्हा क्रमांक दिलेल्या 
उपखंड (क ) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल :-- 


“(ख) राज्य रस्ता सुरक्षा परिषद, रस्ता सुरक्षा उपाययोजना, धोरण अंमलबजावणी व सनियंत्रण यंत्रणा यांच्यामार्फत 
सहा महिन्यातून एक बैठक घेईल”; 


(दोन) खंड “(ख) जिल्हा रस्ता सुरक्षा समिती” या मजकुरा ऐवजी पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल :-- 
“(ख) (क) जिल्हा रस्ता सुरक्षा समिती.-- 


अनुक्रमांक पदनाम Te 
(९) (२) (३) 
(up) | जिल्हा दंडाधिकारी व जिल्हाधिकारी (पदसिद्ध ) अध्यक्ष 
(दोन) | पोलीस उपायुक्‍त/पोलीस अधीक्षक (पदसिद्ध) सद्स्य 
(तीन) । मुख्य वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी (पदसिद्ध ) सदस्य 
(चार) | कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सस्ते) सदस्य 
(पाच) । प्रादेशिक कार्यालयांचे प्रतिनिधी, रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय सद्स्य 
(सहा) | प्रकल्प संचालक, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण सद्स्य 
(सात) । आयुक्‍त महानगरपालिका व नगरपालिका/नागरी संस्था/अधिसूचित प्राधिकरणे यांचे| सदस्य 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
(आठ) | राज्यातील रस्ता सुरक्षा सुधारणेवर काम करणारी किमान एक नागरीक समाज Gee | सद्स्य 
किंबा इतर कोणतीही अशासकीय संस्था 
(नऊ) | प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सद्स्य 
(दहा) । मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (पदसिद्ध ) सदस्य 
(अकरा) | अधीक्षक, महामार्ग सुरक्षा पोलीस सद्स्य 
(बारा) | राज्य महामार्ग व प्रमुख जिल्हा रस्त्यांचे महामार्ग प्रशासक सदस्य सचिव 


(ख) जिल्हा रस्ता सुरक्षा समिती, पुढील कार्य पार पाडील :-- 
(एक ) जिल्ह्यातील रस्ते अपघातांचा नियतकालिक आढावा घेणे. 
(दोन) राज्य रस्ता सुरक्षा धोरणाची अंमलबजावणी आणि त्या अंतर्गत ठरवलेली उद्दिष्टे यांचे सनियंत्रण करणे. 


(तीन) रस्ता सुरक्षेवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीच्या रस्ता सुरक्षा बाबींवर भारत सरकार व राज्य शासन 
वेळोवेळी देईल अशा निदेशांची अंमलबजावणी करणे. 


(चार) जिल्ह्यातील राज्य रस्ता सुरक्षा परिषदेच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणे. 


(पाच) जिल्ह्यात झालेल्या रस्ते अपघातांचा सविस्तर मागवा घेणे आणि राज्य रस्ते सुरक्षा परिषदेला त्याबाबत अवगत 

करणे, त्यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश असेल :-- 

(2) वाहनाचा तपशील; 

(२) अपघाताचे कारण; 

(३) घटनास्थळाच्या तपासाचा तपशील, कोणताही असल्यास; 

(४) अपराध्याचा/अपराधांचा तपशील (कोणताही असल्यास ); 

(५) अपघात झालेल्या व्यक्‍तीचा/व्यक्‍तींचा तपशील/त्यांची सद्यःस्थिती; 

(६) झालेल्या दुखापतीचा प्रकार; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ५, २०२२/अग्रहायण ९४, शके श्श्ड्ड 3 
(७) नोंदवलेला एफ. आय. आर., कोणताही असल्यास; 
(सहा) सार्वजनिक ठिकाणी मासिक तत्त्वावर रस्ते अपघाताची माहिती प्रसिद्ध करणे :-- 


(१) जिल्हा संकेतस्थळ पोर्टल (सर्वत्र प्रसिद्ध करावयाचे ); आणि 
(२) मार्ग परिवहन व महामार्ग पोर्टल मंत्रालय 
( http://morthroadsafety.nic.in/edisha/index.aspx) 


(सात) जिल्हा रस्ता सुरक्षा योजना विकसित करणे. 


(आठ ) मोटार वाहन अधिनियमाच्या कलम १३५ क अन्वये जिल्ह्यातील सर्व मोठ्याप्रमाणावरील अपघाती मृत्यूची 
तातडीने न्याय सहाय्यक तपासणीची सुनिश्‍चिती करणे. 


(नऊ) प्रतिसाद वेळ व रुग्णालयात पोहचविण्याची वेळ सुधारण्यास सहाय्य व्हावे म्हणून सुयोग्य रुग्ण वाहिका 
ठेवण्याची सुनिश्‍चिती करणे. 


(दहा) जिल्ह्यातील विविध प्रकरणांच्या प्रमाणानुसार वेगवेगळ्या प्रकारच्या रुग्णवाहिकांची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित 
करणे. 


(अकरा) जिल्ह्यातील मोठ्याप्रमाणावरील प्राणघातक अपघाताकरिता आकस्मिक वैद्यकीय योजना तयार करणे. 


(बारा) पूर्व अधिसूचना यंत्रणा उभी करून रुग्णालय व रुग्णवाहिका यांच्यामधील दुवा सुनिश्चित करणे. संकटकालीन 
परिस्थितीत, रुग्णालयातील खाटांच्या उपलब्धतेची माहिती शोधण्यासाठी रुग्णालयादरम्यान दुवा सुनिश्चित करणे. 


(तेरा) गरजांची पूर्तता व रस्ता सुरक्षा निधीचे वितरण करण्यासाठी जसजसी आवश्यकता असेल तसतसा राज्य रस्ता 
सुरक्षा परिषदेशी संवाद साधण्यासाठी मध्यवर्ती संस्था म्हणून कार्य करणे. 


(चौदा ) राज्य रस्ता सुरक्षा परिषदेला/राज्याच्या प्रमुख एजन्सीला नियमित माहिती देणे आणि रस्ता सुरक्षा उपाययोजना 
खास करून, प्रमुख अपघात प्रवण क्षेत्र/काळे खड्डे इत्यादींच्या ओळखी संबंधात तसेच ४7502 अभियांत्रिकी, शिक्षण, 
अंमलबजावणी व तातडीच्या संबंधात शिफारस करणे. 


(पंधरा ) रस्ते अपघात पिडिताना सहाय्य करण्याकरिता चांगल्या परोपकारी व्यक्‍तींना प्रेरित करणे. 
(सोळा) मांडणी किंबा सुधारणा करण्याची जसजशी विनंती करण्यात येईल तसतशी राज्य शासनाला सूचना देणे :-- 
(१) उक्त अधिनियमानाच्या कलम १०७, १३८, १७६, २१०घ व २१५ घ अन्वये केलेले नियम; 
आणि 


(२) उक्त अधिनियमाच्या कलम १३५ खालील योजना. 
(ग) जिल्हा रस्ता सुरक्षा समिती, पंधरवड्यातून किमान एकदा आभासी पद्धतीने आणि महिन्यातून किमान एकदा प्रत्यक्षपणे, 


अध्यक्षांनी विहित केलेल्या ठिकाणी बैठक घेईल. बैठकीचे कार्यवृत्त बैठक झाल्यापासून ४८ तासांच्या आत, जिल्हा संकेतस्थळावर 
प्रसिद्ध करण्यात येईल तसेच ते मार्ग परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाच्या ( http://morthroadsafety.nic.in/edisha/index. 
aspx ) या संकेत पोर्टलवर/ मार्ग परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाने संकल्पचित्रित केलेल्या व मान्यता दिलेल्या नमुन्यात अपलोड 
करण्यात येईल ” 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजेंद्र होळकर, 
शासनाचे सहसचिव. 


भाग चार-अ-२२३७-९ 


% महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ५, २०२२/अग्रहायण १४, शके १९४४ 
HOME DEPARTMENT 


Mantralaya, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, 
Mumbai 400 032, dated the 5th December, 2022. 


NOTIFICATION 


Movror VEHICLES Act, 1988. 


No. MVR-0422-/C.R.82/TR-2.—Whereas, the Government of Maharashtra has vide Government 
Notification, Home Department No.MVR.0215/C.R. 102/TRA-2, dated the 18th May 2015 (hereinafter 
referred to as “the said notification”), reconstituted the State Road Safety Council and District Road 
Safety Committee for each District ; 


And whereas, the Supreme Court Committee on Road Safety has directed to the States and 
Union Territories that to constitute the District Road Safety Committees, a regulatory structure is 
directed for compliance by all the States and Union Territories, to maintain a uniform structure as 
far as feasible, in order to comply with the provisions under sub-section (3) section 215 of the Motor 
Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); 


And whereas, the Government of Maharashtra considers it expedient to amend the said 
notification in view of the directions of the Supreme Court Committee on Road Safety; 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 215 
of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Government of Maharashtra hereby amends the 
Government Notification, Home Department No. MVR. 0215/C.R.101/TR-2, dated the 18th May 2015, 
to reconstitute the District Road Safety Committee for each District, as follows, namely :— 


In the said notification, 


(i) clause “(A)” shall be re-numbered as sub-clause (a) thereof and after sub-clause (a) so 
renumbered the following shall be inserted, namely :— 


“(b) The State Road Safety Council shall hold meeting in every six months to go 
through the plans of Road Safety measures, implementation strategy and the monitoring 
mechanism;”; 


(it) for clause“(B) District Road Safety Committee” the following shall be substituted, 
namely :— 


“(B) (a) District Road Safety Committee.— 


Sr No. Designation Post 
(1) (2) (3) 
(i) | District Magistrates and Collectors (Ex-Officio) Chairman 
Gi) | Deputy Commissioner of Police/ Superintendent of Police (Ex-Officio) Member 
(iii) | Chief Medical Officer of Health (Ex-Officio) Member 
(iv) | Executive Engineer, Public Works Department (Roads) Member 
(v) | Representative of Regional Office, Ministry of Road Transport and Member 

Highways 
(vi) | Project Director, National Highway Authority of India (NHAI) Member 
(vii) | Commissioner Mumbai Municipal Corporation / Executive Officer of Member 
Municipalities/Urban Bodies / Notified Authorities 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ५, २०२२/अग्रहायण १४, शके १९४४ & 


Sr No. Designation Post 
(1) (2) (3) 
(viii) | At least one Civil Society Organisation (CSO) or any other Member 
Non-Government Organisation (NGO) working on improving road 
safety in the State 
(ix) | Regional Transport Officers /Deputy Regional Transport Officers Member 
(x) | Chief Executive Officer, Zilla Parishad (Ex-Officio) Member 
(xi) |S.P. Highway Security Police Member 
(xii) | Highway Administrator of State Highway & Major District Roads | Member-Secretary 


(MDRs) 


(6) The District Road Safety Committee shall perform the following functions, namely :— 
(४) To take periodic review of the road accidents in the District. 


(ii) To monitor the implementation of State Road Safety policy and the targets set 
under it. 


(tii) To implement directions of the Supreme Court Committee on Road Safety, the 
Government of India and the State Government as may be issued from time to time, on 
matters of road safety. 


(itv) To implement decisions of the State Road Safety Council in the District. 


(७) To regularly track and update State Road Safety Council on details of Road crashes 
that took place in the District, which shall include:— 


(1) Details of the vehicle; 
(2) Cause of crash; 
(3) Details of spot investigation, evidence if any; 
(4) Details of offenders (if any); 
(5) Details of Victim and victim’s latest condition; 
(6) Type of injury caused; 
(7) FIR registered if any. 
(vi) To publish road accident data on monthly basis on public domain on: 
(1) The district website portal (to be widely publicised); and 


(2) The Ministry of Road Transport and Highways Portal (http://morthroadsafety. 
nic.in/edisha/index.aspx). 


(vii) To develop a district road safety plan. 


(viii) To ensure forensic crash investigation u/s. 135A of the MVA for all mass fatality 
crashes in the District. 


(ix) To ensure optimal placements of ambulances to help improve response time and 
handover time to hospitals. 


(x) To ensure adequate availability of different ambulance types as per historic 
caseload in the District. 


(xi) To prepare an Emergency Medical Plan for mass fatality accidents in the District. 


(xii) To ensure linkage between hospitals and ambulances through setting up a prior 
notification system. Ensure linkage between hospitals to find out the availability of beds 
in case of emergency. 


द महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ५, २०२२/अग्रहायण १४, शके १९४४ 


(xiii) To act as the nodal body for placing requirements, and disbursal of road safety 
funds and interact with State Road Safety Council as and when required. 


(xiv) To provide regular inputs to the State Road Safety Council/Lead Agency of State 
and recommend road safety measures especially with regard to identification of major 
accident-prone areas/ Black spots etc. and also in parts regarding the important of 4Es viz. 
Engineering, Education, Enforcement & Emergency. 


(xv) To promote Good Samaritans to assist the road accident victims 


(xvi) Top provide suggestions to the State Government as and when requested to 
formulate or amend,— 


(1) Rules made under sections 107, 138, 176, 2101), and 2151) of the said Act; and 


(2) Schemes under section 135 of the said Act. 


(c) The District Road Safety Committee shall hold its meeting at least fortnightly, on 
a virtual platform and meet physically at least once a month at a venue prescribed by the 
Chairman. The minutes of the meeting shall be made public on the District website within forty- 
eight hours of the meeting and also be uploaded to web portal of Ministry of the Road Transport 
and Highways (http://morthroadsafety.nic.in/edisha/index.aspx) in the format designed and 


approved by Ministry of the Road Transport and Highways.”. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


RAJENDRA HOLKAR, 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


